सन २०२२-२३ या शौक्षणिक वर्षामध्ये अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्याना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित 
निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याकरिता संस्था/ 
शाळांची निवड करण्याबाबत. 

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर, २०२२ 


१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शाआड्ा-२००८/प्र.क्र.८१/कार्या- 
१३, दिनांक २८.०८.२००९. 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा]-२०१६/प्र.क्र.२८०/कार्या- 
१२, दिनांक २९.०५.२०१७. 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/कार्या- 
१२, दिनांक १८.०५.२०१८ 
४) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक नानिशा-२०१८/ प्र.क्र.२१/ 
कार्या-१२, दिनांक ०९.०६.२०१८. 
५) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास अमरावती यांचे क्र.शिक्षण/ नानिशा/ २०२२/ 
प्र.क्र./का.२(५/२६३९, दि.३१.०५.२०२२ चे पत्र. 
६) आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांचे क्र.नानिशा-२०२२/प्र.क्र०१/का.६(६), 
दि.२९.०६.२०२२ चे पत्र. 
७ शासन पत्र क्रमांक नानिजा-०१२२/प्र.क्र.५५/कार्या-१२, दिनांक ०८ सप्टेंबर,२०२२ 
अन्वये निर्गमित सचिवस्तरीय समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना:- 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना हहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी 
शाळांमध्ये शिक्षण देण्याबाबतची योजना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. २८.०८.२००९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात येत आहे. तसेच सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात 
आलेल्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांसमवेत योजनेंतर्गत प्रवेशित 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती अधिक चांगली होण्याच्या दृष्टीने सन २०१७- 
१८ या शौक्षणिक वर्षापासून इयत्ता १ ळी व इयत्ता २ री या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये प्रवेश 
देण्याबाबत संदर्भ क्रमांक २ येथील दि. २९.५.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. सदर योजना अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणण्याकरिता झाळेमध्ये उपलब्ध 
शैक्षणिक व निवासी सोयी सुविधा आणि त्याच्या दर्जानुसार गुणांकन निश्चित करून प्राप्त 
गुणांकनानुसार शाळांची निवड करणे व शाळांना द्यावयाचे शुल्क निर्धारित करण्याकरिता संदर्भ 
क्रमांक ३ येथील दि. १८.०५.२०१८ व संदर्भ क्रमांक ४ येथील दि.०९.०६.२०१८ रोजीच्या शासन 
शुद्धीपत्रकान्वये सुधारित धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


२. नामांकित योजने अंतर्गत संदर्भ क्र.५ व ६ येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चालू शैक्षणिक वर्ष 
सन २०२२-२३ करिता सदर योजनेअंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या जुन्या शाळांना कायम 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या शौक्षणिक वर्षात शाळांची निवड 
करण्याबाबत गठीत समितीची दिनांक ०७.०९.२०२२ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 
सदर बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती यांच्या 
कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या शाळांचे प्रचलित निकषांनुसार 
गुणांकन करण्यात येऊन सदर नामांकित शाळांना सन २०२२-२३ करीता कायम ठेवण्याबाबत 


निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळांची यादी खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ. । प्रकल्प संस्थेचे नाव शाळेचे नाव 
क्र. कार्यालय 
षि धारणी श्री. दादासाहेब गवई चॅरीटेबल ट्रस्ट । लोटस इंग्लीश स्कुल, शामनगर, 
अमरावती 
२ | कळमनुरी | ai. रामराव नाईक बहुउद्देशिय के. मानसिंग नाईक इंग्रजी प्राथमिक व 
सेवाभावी संस्था, मुन्शीराम तांडा, ता. । माध्यमिक विद्यालय, सायखेडा, जि. 
सोनपेठ, जि. परभणी परभणी 
३ किनवट गोदावरी मनार चॅरीटेबल ट्रस्ट, शंकर | गोदावरी मनार पब्लिक स्कुल, 
नगर, ता. बिलोली, जि. नांदेड शंकरनगर, ता. बिलोली, जि. नांदेड 
४ | पांढरकवडा | ईश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ मार्कंडेय पब्लिक स्कुल, राळेगाव 
(बरडगाव), जि. यवतमाळ 
५ | कळमनुरी | विश्वभारती जनसेवा प्रतिष्ठान सोनपेठ, | व्हिजन पब्लिक स्कुल, सोनपेठ, जि. 
जि. परभणी परभणी 
६ धारणी । दर्यापूर शिक्षण संस्था, दर्यापूर, जि. दर्यापूर इंग्लीश प्रायमरी अन्ड हायस्कुल, 
अमरावती दर्यापूर, जि. अमरावती 
७ | पांढरकवडा श्री सत्यसाई बहुउद्देशिय शिक्षण सैनिक पब्लिक स्कुल, वडकी, ता. 
प्रशिक्षण संस्था, चंद्रपूर राळेगाव, जि. यवतमाळ 
८ धारणी | डॉ. एम. के. पवार शैक्षणिक प्रतिष्ठान । डा. मुकूंदराव के. पवार पब्लीक स्कुल, 
धामणगाव रेल्वे, जि. अमरावती 
९ अकोला । धर्मविर दिलीपराव रहाटे शिक्षण व सेंट्रल पब्लिक स्कुल, मेहकर, जि. 
बहुउद्देशिय संस्था, मेहकर, जि. बुलडाणा 
बुलढाणा 
| ० । पांढरकवडा | पैनगंगा बहुउद्देशिय विकास संस्था, रेडीज कॉन्व्हेंट पाटणबोरी, जि. 
पाटणबोरी, ता. केळापूर, जि. यवतमाळ | यवतमाळ 
ia q| किनवट | संजीवनी सेवाभावी शिक्षण प्रसारक वेलींग्टन CRAIG स्कुल, वाडी बु. 
मंडळ जि. नांदेड 
१२ | किनवट ।के. प्रभाकरराव माधवराव जाधव सेवा । शाकुंतल स्कुल फॉर एक्सलन्स, 
भावी संस्था, नांदेड पासदगाव, जि. नांदेड 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिझा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


१३ | कळमनुरी | बाळकृष्ण सेवाभावी संस्था, वाडी हायटेक प्राथ.माध्य. व उच्च माध्य. 
तुळजापुर, ता. वसमत, जि. हिंगोली । विद्यालय, एरंडेश्वर, ता. पुर्णा, जि. 
हिंगोली 
१४ | किनवट | जय भारत शिक्षण प्रसारक मंडळ, शांतीनिकेतन पब्लीक स्कुल, सिडको, 
नांदेड नांदेड 
१५ | अकोला । विवेकानंद आश्रम विवेकानंद नगर, ता. | विवेकानंद ज्ञानपिठ हिवरा आश्रम, ता. 
मेहकर, जि. बुलढाणा मेहकर, जि. बुलढाणा 
१६ | किनवट । के. व्यंकटराव पाटील ग्रामीण विकास व | शंकरराव चव्हाण इंटरनॅशनल स्कुल व 
शिक्षण प्रतिष्ठान, डोंगरगाव ता. लोहा, | ज्यु. कॉलेज, दत्तनगर, नांदेड 
जि. नांदेड 
१७ | किनवट | तुकाई प्रतिष्ठान, नांदेड गोदावरी इंटरनंशनल स्कुल अँन्ड ज्यु. 
कॉलेज, मरळक फाटा, नांदेड 
१८ | औरंगाबाद | जयक्रांती शिक्षण प्रसारक मंडळ, कव्हा, | स्वामी विवेकानंद इंटिग्रेशन star 
जि. लातूर स्कुल, पी-७४, एम.आय.डी.सी. लातूर 
१९ । अकोला | चिखली अर्बन बहुउद्देशिय संस्था, चिखली अर्बन विद्यानिकेतन, चिखली 
चिखली 
२० | किनवट  । प्रियदर्शनी मागासवर्गीय महिला विकास | एकलव्य इंटरनंडानल पब्लिक स्कुल, 
मंडळ, नांदेड बामणी, अर्धापूर, जि. नांदेड 
२१। किनवट | at. दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ, भ्रिन फिल्ड FAM स्कुल, रामेश्वर, 
होटाळा, जि. नांदेड धर्माबाद, जि. नांदेड 
२२ | किनवट | सहयोग सेवाभावी संस्था, विष्णुपूरी, इंदिरा इंटरनॅशनल पब्लिक स्कुल, 
जि. नांदेड विष्णुपूरी, जि. नांदेड 
२३ | औरंगाबाद | स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रसारक मंडळ | जयहींद पब्लिक स्कुल, उदगीर, ता. 
उदगीर, जि. लातूर 
२४ | कळमनुरी | देवर्षी ग्रामीण व शहाहरी विकास केम्ब्रीज स्कुल ऑफ स्कॉलर्स, कळमनुरी, 
प्रतिष्ठान, हिंगोली जि. हिंगोली 
२५ | कळमनुरी | श्रीराम प्रतिष्ठान, सेळू, जि. परभणी  । एल. के. आर. आर. प्रिन्स STH स्कूल, 
सेलू, जि. परभणी 
२६ किनवट | श्री. दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ, होटाळ, | Poss पब्लिक स्कूल (न्यु प्रायमरी 
जि. नांदेड इंग्लिश स्कूल), नायगाव, जि. नांदेड 
२७ धारणी  । अवतार मेहेरबाबा बहुउद्देशिय संस्था | ज्ञानपिठ इंग्लीश मिडीयम स्कुल, 
अंजनगाव सुर्जी, जि. अमरावती 
२८ | पांढरकवडा | श्री शिवाजी बहुउद्देशिय विकास संस्था, | स्कुल ऑफ ब्रिलीयंट, मेटीखेडा रोड, 
छत्रपती चौक, राळेगाव, जि. यवतमाळ | राळेगाव, जि. यवतमाळ 
२९ | औरंगाबाद । जनविकास शिक्षण संस्था, भोकरदन । गणपती STAT स्कुल, भोकरदन, जि. 
जि. जालना जालना 
३० | अकोला | at. मोतीरामजी ठाकरे शिक्षण प्रसारक । यशवंतराव चव्हाण प्राथमिक इंग्रजी 
मंडळ स्कुल, मंगळुरपीर, जि. वाशिम 
३१ | औरंगाबाद | Fal फाऊंडेशन, लातूर शाकुंतल विहार इंग्लीश स्कुल, भंडी 


रोड, भटांगली, लातूर 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


३२ | अकोला | wit निवेदीता महिला व प्रशिक्षण जिवन विकास GMC, डोणगाव, ता. 
संस्था, SUPT, ता. मेहकर, जि. मेहकर, जि. बुलडाणा (डे बोर्डीग) 
बुलडाणा 

३३ | अकोला | महीला उत्कर्ष प्रतीष्ठान रिसोड, जि. । भावना पब्लिक स्कुल, रिसोड, जि. 
वाशिम वाशिम 

३४ | औरंगाबाद | एम.डी.ए. फाऊंडेशन कोळपा, ता. एम.डी.ए.रॉयल इंटरनेशनल स्कुल, 
चाकुर, जि. लातूर ता.जि. लातूर 

३५ | किनवट | कमलाताई ठमके बहुउद्देशिय सेवाभावी | मातोश्री कमळलाताई ठमके इंग्लीश स्कुल, 
संस्था गोकुंदा, ता. किनवट, जि. नांदेड 

३६ | कळमनुरी | प्रियदर्शनी सेवा विकास संस्था, नगर, । गार्डन हिल्स इंग्लीश स्कुल, कळमनुरी, 
जि. हिंगोली जि. हिंगोली 

३७ | औरंगाबाद | महात्मा फुले ग्रामीण विकास सेवाभावी | महात्मा फुले पब्लिक स्कुल, जळकोट, 
संस्था ता. जळकोट, जि. लातूर 

३८ पुसद राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज बहुउद्देशिय | ईश्वर देशमुख डे बोर्डीग इंग्लीश मिडीयम 
शिक्षण संस्था, चिंचोली, ता. दिग्रस, स्कुल, दिग्रस, जि. यवतमाळ 
जि. यवतमाळ 

३९ | कळमनुरी । बळीराजा एकात्मिक ग्रामीण विकास । सरस्वती इंटरनॅशनल स्कुल, कुर्तडी, ता. 
बहुउद्देशिय संस्था, कुर्तडी कळमनुरी, जि. हिंगोली 

go | औरंगाबाद | राधेय चॅरीटेबल ट्रस्ट, लातूर डि. बी. पब्लिक स्कुल, महाळूंगा, चाकुर, 

जि. लातूर 

४१ | किनवट | पाटील कमलाबाई गणेशपुरकर शिक्षण | राजश्री पब्लीक स्कुल, आंबेडकर चौक, 
संस्था, नांदेड लातूर रोड, जि. नांदेड 

४२ | अकोला ।पुर्णा कावेरी शिक्षण संस्था, सिल्लोड, ता. | लिटील वंडर्स स्कुल, सिल्लोड, जि. 
frais, जि. औरंगाबाद औरंगाबाद 


२. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत 
यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या, तथापि योजनेअंतर्गत शाळा निवडीचे प्रचलित निकष पूर्ण न 
करणे, भौतिक सोयी सुविधांचा अभाव, कमी गुणांकन तसेच विद्यार्था/पालकांच्या तक्रारी असलेल्या 
०२ शाळांची योजनेअंतर्गत मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळा खालील 


प्रमाणे आहे. 
= प्रकल्प 
जनी कार्यालयाचे संस्थेचे नाव नामांकित निवासी शाळेचे नाव व पत्ता 
व नाव 
पुरोगामी बेरोजगार नारी 
af धारणी 3 बहुउद्देशिय संस्था, अमरावती महर्षी पब्लिक स्कुल नवसारी, अमरावती 
बहुउद्देशिय , अमरावती 
री श्रीकृष्ण बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, नादान 
२: "पांढरकवडा माळ E सनराईज इंग्रजी मिडीयम स्कुल, यवतमाळ 


३. उपरोक्त परिच्छेद २ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
अमरावती यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत मान्यता रद्द होत असलेल्या ०२ नामांकित 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


प्रत, 


झासन निर्णय क्रमांकः नानिझा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


शाळांतील विद्यार्थ्यांचे अनुक्रमे (१ एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा (२) शासकीय इंग्रजी 
माध्यमाच्या शाळा (३) जून्या दर्जेदार नामांकित निवासी शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती यांनी ७ दिवसात आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


४. नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत प्रचलित सर्व शासन निर्णय तसेच शासन नियमांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच सदर तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या झाळांची मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 


५. सदर योजनेची अंमलबजावणी संबंधित प्रकल्प अधिकारी करतील. तसेच अपर आयुक्त, 
आदिवासी विकास, अमरावती हे या योजनेचे “पर्यवेक्षकीय अधिकारी” म्हणून व आयुक्त, 
आदिवासी विकास नाशिक हे “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. 


६. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 
“मागणी क्र. टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण- 
पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना- जनजाती क्षेत्र उपयोजना- 
०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 
(०२) (२९) अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित झाळांमध्ये 
शिक्षण देणे. 
(२२२५ सी-९९९) ३१ “सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या www.maharashrta.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१६१८०२०८७९२४ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRADEEP RAMCHANDRA MORE 
P R A D E E P DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c62a84635af1af3d28cc1 9eeb7308ac22a78a4b28fb5d6 
RA M C H A N D RA 54700269da75d60aa8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=3B6C8332E4A8523ACECD736AC47FF2BA698F66 

CC8A18822C2707D7F1BB024B5A, cn=PRADEEP RAMCHANDRA 
MORE ee 

Date: 2022.09.19 16:41:48 +05'30' 

(प्रदिप रा. मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
> 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
) मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


८) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा) मुंबई / नागपूर, 
qo) आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक, 

११) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / ठाणे / नागपूर / अमरावती, 
१२) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

१३) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१४) सर्व संबंधित संस्था/शाळा (संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत), 

१५) निवड नस्ती (कार्या-१२) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


